इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस अग्निसुचक व 
अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आयसीएन-२०२३/प्र.क्र.६१/प्रहञा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२३ 
वाचा: 9) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएचए-२०२१/ प्र.क्र.२६० 
/ प्रशञा-१, दिनांक ०१.११.२०२१ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं/ 
इंगाशावैमनागपूर / अन्निशामणयंत्रणा/३१९२/आय-प/२२, दिनांक १९.१२.२०२२ 
शासन निर्णय : 
विभागाच्या अधिपत्याखालील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर या संस्थेस अग्निसुचक व अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यासाठी खालील विवरणपत्रात नमूद 
एकूण रुपये ९,५२,०८,८८१/- (रुपये नऊ कोटी, बावन्न लक्ष, आठ हजार, आठशे एक्क्याऐंशी मात्र) 
इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अदांजित किंमत 


q | Providing and Up gradation of Complete Fire Fighting, Fire} ९,५२,०८,८८१ 


Sprinkler & fire Alarm System to IGGMC Nagpur 
अटी :- 


१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पूर्तता करण्यात यावी. 

२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

3) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक- 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४ प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७/ 

तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०२३/प्र.क्र.६१/प्रशा-१ 


0) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
९) सदर कामाबाबत द्दिरुक्ती / दुबार होणार नाही, याची खातरजमा संचालनालय / 
संस्थास्तरावर करण्यात यावी. 

२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२८१९५०१८९९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Di jed by SUDHIR JAYA SHETTY 

IN: c= OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

NT, 

S U D H | R 2९30596 
JAYA SHETTY 0010001 


Di 


(सुधीर जया ATEN) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
६. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
८. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत) विभाग, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएचएन-२०२३/प्र.क्र.६१/प्रशा-१ 


९. अधिक्षक अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 
१०.अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१२.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


